महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्र क्र. अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९. 


विषय :- शासन ज्ञापने, गृह विभाग, क्र. अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/दोन-ते-सहा/पोल- 
७, दिनांक १३.०९.२०१९, यांमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 

संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २७-ए/ 
अर्थसंकल्प/ वार्षिक-योजना/ २०१९-२०/ ७२/ २०१८, दिनांक २७.०९.२०१९. 


शुद्धिपत्र. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील क्रमांकांच्या व स्तंभ (3) मधीळ तारखेच्या प्रत्येक 
शासन ज्ञापनामधीळ परिच्छेद ६ मधील “व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., यांना द्यावा” या मजकुराऐवजी “महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. किंवा, यथास्थिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांना 
द्यावा” हा मजकूर वाचण्यात यावा:- 


अ.क्र. शासन ज्ञापनाचा क्रमांक दिनांक 
(१) (२) (३) 
अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/दोन/पोल-७. 
अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/तीन/पोल-७. 
अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/चार/पोल-७. १३.०९.२०१९ 
अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/पाच/पोल-७. 
५. | अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/सहा/पोळ-७. 


०८ | AW] AD] -0 


२. हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१११६१५३७२८७०२९ असा आहे. हे 
शुद्धिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL 2» 
BORSE 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः अनुदा-०११९/प्र.क्र.१६०/पोल-७. 


प्रत- 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


महालेखा पाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), Je विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


